सन 2098 आणि सन २०२० या वर्षासाठी 
राज्य शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या 
“लोकमान्य टिळक जीवन गौरव पुरस्कार” 
तसेच “उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार” या 
पुरस्कारांच्या वितरण सोहळयाकरीता 
येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- मावज-२०२४/प्र.क्र.७८/मावज-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१४/प्र.क्र. २१३/३४, 
दि. १ ऑगस्ट, २०१४ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : मावज २०२२/प्र.क्र.२००/३४, 
दिनांक ६ सप्टेंबर, २०२३. 
३) संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचे पत्र 
क्र.वृत्त (२०२४)/पुरस्कार २०१९, २०२० खर्च/ का-२/४५२, दिनांक २६ जुले,२०२४. 


प्रस्तावना :- 
शासकीय विकास योजना आणि विकासविषयक कार्यक्रमांची माहिती वृत्तपत्रे आणि 


वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून तळागाळातील सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे कार्य करणारे 
पत्रकार, वृत्तछायाचित्रकार, माहिती विभागाचे अधिकारी आदींना दरवर्षी शासनातर्फे पुरस्कार 
देण्यात येतात. पत्रकारितेमध्ये किमान ३० वर्षे पूर्णवेळ सक्रीय राहिलेले, राष्ट्रीय एकात्मता, 
सामाजिक जाणीवा प्रगल्भ होण्यासाठी सातत्याने लिखाण केलेले व करीत असलेले ज्येष्ठ 
संपादक, ज्येष्ठ पत्रकार यांना "लोकमान्य टिळक जीवनगौरव पत्रकारिता" पुरस्काराने सन्मानित 
करण्यात येते. “लोकमान्य टिळक जीवन गौरव” पुरस्कार दरवर्षी एका मान्यवर पत्रकाराला 
दिला जातो. ह्या पुरस्काराची रक्‍कम रु. १ लाख व मानचिन्ह अश्ञी आहे. 

तसेच, “उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार* सन २०१९ आणि सन २०२० या वर्षासाठी 
शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या पुरस्कार विजेत्यांची निवड उक्त संदर्भ क्र. २ येथील शासन 
निर्णयान्वये गठीत परिक्षण समितीकडून करण्यात आलेली आहे. या समितीने केलेल्या 
शिफारशीनुसार सदर पुरस्कार राज्यस्तर व विभागीय स्तरासाठी सन २०१९ करीता एकूण १९ 
पुरस्कार आणि सन २०२० करीता एकूण १६ पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत. या पुरस्काराची 
रक्कम प्रत्येकी रु. 49,000/- इतकी आहे. त्यानुसार सन २०१९ व सन २०२० या वर्षासाठी 
“उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार” तसेच, पत्रकारितेतील विशेष योगदानाबद्दल दिला जाणारा 
“लोकमान्य टिळक जीवन गौरव” पुरस्कार हे दोन्ही पुरस्कार मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.9७८/मावज-१ 


पात्र ठरलेल्या पुरस्कारार्थींची देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याकरीता होणाऱ्या पुरस्कार वितरण 
सोहळयासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सन २०१९ आणि सन २०२० या वर्षांसाठी “लोकमान्य टिळक जीवन गौरव 


पुरस्कार” व “उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार” वितरण करण्याकरीता तसेच या पुरस्कार 
सोहळ्याच्या आयोजनासाठी येणाऱ्या रु. ४७,३०,०००/- (अक्षरी रुपये सत्तेचाळीस लाख तीस 
हजार मात्र) इतक्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
या खर्चाचा तपशील पुढील विवरणपत्रानुसार राहीलः- 


अ.क्र. बाब रक्‍कम 


Wi ळोकमान्य टिळक जीवन गौरव पुरस्कार (सन 2098 व २०२०) | २,००,०००/- 
विजेत्यांना देण्यात येणारी पुरस्काराची रक्‍कम (प्रत्येकी रुपये 


१,००,०००/-) 


२. | अन्य पुरस्कारांची रक्‍कम सन २०१९ चे १९ पुरस्कार व सन २०२० चे | १७,८५,०००/- 
१६ पुरस्कार प्रत्येकी ५१,०००/- प्रमाणे 


3. | पुरस्कार विजेत्यांना वितरण सोहळ्याच्या ठिकाणी उपस्थित ७५,०००/- 
राहण्यासाठी प्रवास भत्त्यासाठी देण्यात येणारी रक्‍कम 
४. । अशासकीय समिती सदस्यांना शा.नि.वित्त विभाग, क्र.प्रवास- €0,900-/ 


१०१०/प्र.क्र.२/ सेवा-५, दि.०३/०३/२०१० च्या परिच्छेद 92 मधील 
तरतुदींनुसार प्रवास व दैनिक भत्ता 


५. | मानचिन्हे, प्रशास्तीपत्रे तसेच कार्यक्रमांच्या निमंत्रण पत्रिका, स्टडी, । २५,९०,०००/- 
dm ड्रॉप तयार करण्यासाठी अंदाजित खर्च, पुरस्कार वितरण 
समारंभासाठी सभागृह भाडे अंदाजित खर्च, पुरस्कार वितरण 
समारंभाकरिता अल्पोपहार व भोजनाचा अंदाजित खर्चच, 
पुरस्कारार्थींची व समिती सदस्य यांच्या निवास व वाहन व्यवस्थेकरिता 
अंदाजित खर्च, पुरस्काराच्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अंदाजित खर्च, 
इतर खर्च (शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छछ सभागृह सजावट इ. 
प्रसिध्दीसाठी लाईव्ह स्ट्रिमिंग व इतर अनुषंगिक खर्च 


एकूण अंदाजित खर्च (रुपये सत्तेचाळीस लाख तीस हजार फक्त) ४७,३०,०००/- 


२. सदर खर्च सन २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षातील मंजूर उपलब्ध अनुदानातून मासिक निधी 
विवरणपत्रातील विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन भागविण्यात यावा. या वितरण सोहळ्याचा 
रु. ४७,३०,०००/- इतका खर्च “सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्रमांक ए-६, प्रधान लेखाशीर्ष 
२२२०- माहिती व प्रसिद्धी, (००) (०१) प्रसिद्धी संचालक (अनिवार्य, १३-कार्यालयीन खर्च, 
२२२० ००४३ या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामधील उपलब्ध अनुदानामधून 
भागविण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.9८/मावज-१ 


३. सदर खर्चास वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, भाग-२, 
दि. १७ एप्रिल, २०१५, उपविभाग ३, अ.क्र.४ परिच्छेद क्र. २७ (2) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. या प्रकरणी आलेल्या खर्चाची देयके सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील वरील परिच्छेदात 
नमूद मंजूर लेखाशीर्षातील उपलब्ध अनुदानातूनच खर्ची पडतील याची काटेकोरपणे दक्षता माहिती 
व जनसंपर्क महासंचालनालयाने घ्यावी. 

५. या पुरस्कार सोहोळयासाठी उपस्थित राहणाऱ्या सर्व संबंधित पात्र पुरस्कारार्थींची निवास व 
प्रवास व्यवस्था माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने करावी. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००११५२४२४१४०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly sig d by SAMRIDHI VUAYKUMAR ANGOLKAR 
S A M R | D H | DN: IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=75fb066f4ac20e1679d8a5748d7e2501 ‘9d8a88727d55: 
VUAYKUMAR 8fe136e3ff41b40d, ps Cod 1032, st=Mahi hi 
rialN be 7BF9301848DB293FE7C842EAA747173CA077E63D2 
A87286181747EAF03076947, ‘SAMRIDHI VUAYKUMAR, 
ANGOLKAR peste 
Date: 2024.10.01 15:11:21 +05'30° 
(समृध्दी वि.अनगोळकर) 
. 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद . 
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
९. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय विभाग) यांचे खाजगी सचिव 
१०. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव. 
११. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१२. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१३. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
१५. समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य 
१६. महाळेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई 
१७. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर 
१८. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.७८/मावज-१ 

२०. सर्व संबंधित संस्था व समिती सदस्य 

२१. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. संचालक, (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, 
मुंबई 

२३. संचालक, (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२४. सर्व विभागीय उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
कोकण, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर 

२५. सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

२६. संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, अ-८ स्टेट एम्पोरियम इमारत, बाबा खडकसिंग मार्ग, 
नवी दिल्ली- ११०००१ 

२७. वरिष्ठ सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, श्री.काकुले यांची इमारत, दादा वैद्य 
रोड, पणजी, गोवा. 

२८. भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.कुटीर क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२० 

२९. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस(इं) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५ 

३०. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई- ३८ 

३१. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 

३२. बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, भूखंड क्र. ८३-ए, 
कलेक्‍टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७४ 

३३. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल मार्ग,मुंबई-०४ 

३४. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनशक्ती सभागृह, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई-४०० ०१३ 

३५. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 

३६. निवड नस्ती (का.३४), सामान्य प्रशासन विभाग 


A) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


